दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
महाराष्ट्र Wd मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या 
आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी शासन सेवेत 
पदे सुनिश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- मपवि-२०२१/प्र.क्र.२८/माफसू, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ जून, २०२१. 


वाचा:- १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची अधिसूचना, 
दिनांक ०४.०१.२०२१. 
3) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक 92.99.2020 
४ सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१३/ 
प्र.क्र.३५/दि.क.२, दिनांक ०७.१०.२०१६. 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक ०२.०२.२०२१. 
६) महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचे पत्र क्र.मपमविवि/आस्था-२/३१२/ 
२०२१, दिनांक २५.०५.२०२१. 
७) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.मपवि २०२१/प्र.क्र.२८/माफसू, दिनांक २०.०४.२०२१ 
८) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समितीचे 
दि. २२ व २३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत. 
९) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समितीचे 
दि. ८ जून, २०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत. 
प्रस्तावना:- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे 


List of Post identification suitable for Persons with Benchmark Disability 
notified on ०४.०१.२०२१ या शिर्षाखाली प्रसिध्द केळी आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाने दि. ०७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील 
निर्देशास अनुसरून कृषि व पदुम विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, 
नागपूर व अंतर्गत महाविद्यालयांमधीळ आस्थापनेवरील १४८ पदांपैकी १४१ पदांची दिव्यांगांसाठी 
पदनिश्चिती करण्याचा संदर्भ क्र. ७ येथील शासन निर्णय दिनांक २०.०४.२०२१ रोजी निर्गमित केला 
आहे. उर्वरित (१) सहाय्यक प्राध्यापक (शारिरीक शिक्षण) / क्रिडा अधिकारी, (२) कलाकार नि 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि-२०२१/प्र.क्र.२८/माफसू, 


छायाचित्रकार (वरिष्ठ श्रेणी)/ कळाकार नि छायाचित्रकार तथा विस्तार मदतनीस, (३) कलाकार नि 
छायाचित्रकार (कनिष्ठ श्रेणी), (४) मिस्त्री, (५) वाहन चालक, (६) रुग्णवाहिका चालक आणि (9) 
वाहनचालक नि तंत्रज्ञ ही पदे केंद्र शासनाच्या दिनांक ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये नमूद 
नसल्याने याबाबतचा प्रस्ताव प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीच्या दिनांक ०८.०६.२०२१ रोजीच्या बैठकीत विचारार्थ ठेवण्यात आला 
होता. तज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र wy व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या 
आस्थापनेवरील सदर पदे दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या 
अखत्यारितील पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता 
मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दिनांक ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या 
पदांची यादी प्रसिध्द केलेली आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करून 
दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित Hoel गट -अ ते गट -ड मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर 
आहेत अशा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, 
कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, अशा पदांची पदनामे 
जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, अज्ञा सूचना 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 
२. केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि. ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेच्या आधारे महाराष्ट्र पश्नु 
व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर व अंतर्गत महाविद्यालयांमधील आस्थापनेवरील एकूण १४१ पदे 
संदर्भ क्र. ७ येथील दिनांक २०.०४.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिव्यांगांसाठी पदनिश्चिती 
करण्यात आली आहेत. आता, प्रधान सचिव (सा. न्या) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या तज्ञ समिती 
समोर दिनांक ०८ जून, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीमधील इतीवृत्तानुसार वाहन चालक हे पद दिव्यांग 
प्रवर्गाचे आरक्षणातून वगळण्यात आले आहे. सबब, त्या आधारे महाराष्ट्र Wl व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ 
आस्थापनेवरील वाहन चालक, रुग्णवाहिका चालक आणि वाहनचालक नि तंत्रज्ञ ही तीन पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यामधून वगळण्यात येत आहेत. उर्वरित ४ पदांचा प्रस्ताव प्रधान सचिव 
(सा. न्या) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०८/०६/२०२१ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत तज्ञ समितीसमोर 
सादर करण्यात आला होता. तज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार सोबतच्या विवरणपत्र-अ प्रमाणे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.mahrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०६१८१७२९२५७१०१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरी ने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dilip JAIRAM = 
Shedmekhe i se sites 
(दि. ज. शोडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र:- विवरण पत्र - “अ 
प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि-२०२१/प्र.क्र.२८/माफसू, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. मंत्री (capac) मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. राज्यमंत्री (पदुम) मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मंबई 
मा. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण , आयुक्तालय, पुणे 
१०. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि-२०२१/प्र.क्र.२८/माफसू, 


विवरणपत्र अ 


महाराष्ट्र Way व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अधिनस्त महाविद्यालये / प्रक्षेत्रे व उपकेंद्र येथील 


आस्थापनेवरील दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करावयाची पदे 


aH | पदनाम दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची | शोरा 
जबाबदारर्‍ऱ्या व कर्तव्ये 
7 सहाय्यक a) LV विद्यार्थ्यांना विविध | प्रधान सचिव 
प्राध्यापक b) HH खेळाचे प्रात्यक्षिक देणे | (सा. न्या. 
क्षणरीक शिज्ञारि/ |) SLD, MI, ASD (MW)  । विविध खेळांचे आयोजन | यांच्या 
क्रीडा अधिकारी । d) MD involving atoc stl अध्यक्षतेखाली 
२ कलाकार नि a) HH महाविद्यालयातील तज्ञ समितीने 
छायाचित्रकार ७) OL आयोजीत प्रशिक्षणासाठी | केलेल्या 
(वरिष्ठ श्रेणी)/ ० SLD, MI, ASD (M)__| FA तक्ते, भित्ती पत्रके शिफारशीनुसार 
कलाकार नि d) MD involving a toc तयार करणे, प्रदर्शनिय 
aor नमुने तयार करणे, विविध 
छायाचित्रकार त प्रसंगी छायाचित्रण करणे 
विस्तार मदतनीस 
३ कलाकार नि a) HH महाविद्यालयातील 
छायाचित्रकार ७) OL आयोजीत प्रशिक्षणासाठी 
(कनिष्ठ श्रेणी) 0 SLD, MI,ASD (॥)  । विविध तक्ते, भित्ती पत्रके 
d) MD involving a (०७ तयार करणे, प्रदर्निय 
नमुने तयार करणे, विविध 
प्रसंगी छायाचित्रण करणे 
४ मिस्त्री a) HH इमारतीची बांधकामाशी 
७) OL संबंधीत दुरुस्तीची कामे 


७) MD involving a to b 


करणे, इमारतीची निगा 
राखणे, जुजबी दुरुस्ती 
संबंधीची कार्यवाही करणे 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


